भुकर पाहणी क्र.१६४६ आणि १६४६/१, अंतिम 
भूखंड क्र.२१७, टिपीएस-॥/, माहिम विभाग, 
इमारत क्र.३१-३१ सी-५३-५३आय आणि ३३, 
उपकर क्र.ग/उत्तर-४३५९(२) आणि ४३५९(३), 
गोखले रोड आणि रानडे रोड, दादर (प), मुंबई ४०० 
०२८ येथील "आर.के. बिल्डींग क्र.१ आणि २" आणि 
"स्वामी समर्थ कृपा बिल्डींग" म्हणून ओळखल्या 
जाणाऱ्या मालमत्तेच्या भुसंपादनाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि -२०१७/प्र.क्र.१८१/दुवपु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा:- १. विधी व न्याय विभाग, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम १९७६ मधील सुधारणा 
अधिसूचना, दि.०२.१२.२०२२ 
२. शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्रमांक : विमंका २०१९/ प्र.क्र.१४८(भाग-१)/दुवपु-१, 
दि.२२.०८.२०२३ 
३. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण 
यांचा दि.३१.०५.२०२३ व दि.२४.११.२०२३ रोजीचे भुसंपादनास मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव. 
४. मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ यांचे दि.२३.०६.२०२३ रोजीचे 
पत्र. 
प्रस्तावना:- 
विधी व न्याय विभागाने दि.०२.१२.२०२२ रोजी म्हाड अधिनियम, १९७६ मधीळ कलम ७७, 
७९, ९१ व ९५-अ मध्ये सुधारणा अंतिम केलेल्या आहेत. सदरहू सुधारणांच्या अनुषंगाने मुंबई 
शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाचा क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. YH पाहणी क्र.१६४६ आणि 
१६४६/१, अंतिम भूखंड क्र.२१७, टिपीएस-॥/, माहिम विभाग, इमारत क्र.३१-३१सी-५३-५३आय 
आणि ३३, उपकर क्र.ग/उत्तर-४३५९(२) आणि ४३५९(३), गोखले रोड आणि रानडे रोड, दादर (प), 
मुंबई ४०० ०२८ येथील "आर.के. बिल्डींग क्र.१ आणि २" आणि "स्वामी समर्थ कृपा बिल्डींग" म्हणून 
ओळखल्या जाणाऱ्या मालमत्तेच्या मालकाने नविन इमारतीचे काम तळ + ०९ मजल्यापर्यंत 
केल्यानंतर सन २०१४ पासून काम बंद आहे. भाडेकरु / रहिवाऱ्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही व 


मालमत्ताधारकांने पर्यायी जागेचे भाडे देणे देखील बंद केले आहे. यास्तव म्हाडाने ters अधिनियम 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि -२०१७/प्र.क्र.१८१/दुवपु-१ 


१९७६ च्या कलम ९१(अ) मधील तरतुदीनुसार अर्धवट अवस्थेतील पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडामार्फत पूर्ण 
करण्याकरीता या प्रकल्पांतर्गत जमिनीचे भूसंपादनास शासनाची मान्यता प्रदान करण्याबाबत वाचा 
क्र.३ अन्वये सादर केलेला प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. याबाबत 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम ९१ (अ) आणि कलम ९३(१) 
नुसार प्राप्त अधिकारात, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने खालील नमूद केलेल्या 
जमिन/क्षेत्र व त्यावरील बांधकामासह संपादीत करण्याबाबत वाचा क्र.३ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास खालील नमूद अटी व शातींच्या अधिन राहून शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे :- 


संपादीत करावयाचे क्षेत्र :- 


“भुकर पाहणी क्र.१६४६ आणि १६४६/१, अंतिम भूखंड क्र.२१७, टिपीएस-।/, माहिम 
विभाग, इमारत क्र.३१-३१ सी-५३-५३आय आणि ३३, उपकर क्र.ग/उत्तर-४३५९(२) 
आणि ४३५९(३), "आर.के. बिल्डींग क्र.१ आणि २" आणि "स्वामी समर्थ कृपा 
बिल्डींग", गोखले रोड आणि रानडे रोड, दादर (प), मुंबई-४०० ०२८ येथील 
मालमत्ता व भूखंडाचे क्षेत्र ४६.०३ चौ.मी.” 

अटीव शर्ती :- 


(१) प्रकल्पातील विक्री घटकांवर विकासकांनी त्रयस्थ aad हक्क (Third 


Party Rights), विकासकाने वित्तीय संस्था किंवा अन्य व्यक्तींकडून 


घेतलेले कर्ज व इतर तपशिल मंडळाकडून उपलब्ध न झाल्याने शासन 


स्तरावर तपासण्यात आलेला नाही. याबाबतचा तपशिल मंडळाने तपासून 


स्वतंत्रपणे शासनास सादर करुन शासनाची पूर्व मान्यता घेण्याचे अधिन 


राहून उक्त मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

(२) उक्त अर्धवट अवस्थेत प्रकल्प सोडलेल्या विकासक/मालक यांना काळया 
यादीत टाकून सर्व संबंधित, म्हाडातील विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व 
शासनास कळवावे तसेच त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि - २०१७/प्र.क्र.१८१/दुवपु-१ 


(३) गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय दि.२२.०८.२०२३ रोजीच्या मार्गदर्शक 
सूचनांमध्ये शासनाची पूर्व मान्यता घेण्याबाबत नमूद बाबींकरीता मुंबई इमारत 
दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने शासनाची पूर्व मान्यता घ्यावी. उक्त भुसंपादनास 
दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने मंडळाने तात्काळ कार्यवाही करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०९१२३३५११४०९ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 
Date: 2024.01.09 17:52:00 +05'30' 


(दीपक Ben) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१ मा.राज्यपालांचे सचिव (पत्राने), 
२) मा.सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
५ मा.उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
६) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, 
७) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
९) सर्व सन्माननिय विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, 
१०) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 


) 
) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई, 

१५) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, वांद्रे, मुंबई, 
) मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळ, वांद्रे, मुंबई, 

) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 

) सर्व उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) निवडनस्ती, कार्यासन-दुवपु-१, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


